जिल्हा व सत्र न्यायालय, यवतमाळ 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.१.९.२०२३ ते २९.२.२०२३या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत- 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. २७/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२)नऊ/चार 

दिनांक ८.९.२००३ 

(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ३१.८.२०२३ 

(३) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ६.९.२०२३ 

(४ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०२३/प्र.क्र. २७/का.१२ 
दिनांक १०.३.२०२३ 

(4) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, यवतमाळ यांचे पत्र 
जा.क्र.३३५६/आस्था/२०२३, दिनांक २४.७.२०२३ 

(६) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, यवतमाळ यांचे पत्र 
जा.क्र.३३५७/आस्था/२०२३, दिनांक २४.७.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दिनांक १०.३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय यवतमाळ, 
यांच्या आस्थापनेवरील १४८ अस्थायी पदांना दि.३१.८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संबंधित 
न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद केल्यानुसार e+ 
२२ अशा एकूण १७० अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
दिनांक दि.१.३.२०२३ते | शासन निर्णय क्रमांक | दि. १.९.२०२३ 
३१.८.२०२३ | ३१.८.२०२३ मध्ये ते २९.२.२०२४ 


पर्यंत मुदतवाढ| नव्याने निर्माण पर्यंत मुदतवाढ 
दिलेली पदे केलेली पदे द्यावयाची पदे 


अधिक्षक 


२ | सहायक अधिक्षक २०१९/ प्र.क्र.२०६/का.१२, 
७/७/ 
लघुलेखक उच्चश्रेणी Rene 


टंकलेखक 


हिं 
व्यि 
र 
a 
a Te 
ee 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. २७/का.१२ 


कंत्राटी पहारेकरी 


शिपाई 
(बाह्ययंत्रणेव्दारे) 


पहारेकरी / 
सुरक्षारक्षक 


: 

= 

२. यासाठी येणारा खर्च, "२०१४-न्यायदान" या मुख्य HERNIAS “१०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा”, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिश” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-तीन 
मधीळ अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.८.२०२३ व शुध्दीपत्रक दि.६.९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२१३३३५५५३१२ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SANTOSH BASAVESHWAR on 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. २७/का.१२ 


२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 


३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 

. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 

. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 

. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 

९. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 
११. उप कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 


१२. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 


१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४ 
१४.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


